मौजे नागेवाडी, ता.भुम, जि.धाराशिव येथे नवीन 
आरोग्य उपकेंद्र मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उपकें-२०२४/ प्र.क्र.२३५/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई यांचे पत्र क्रमांकःसंआसे/कक्ष-- 
७अ/टे-८/नागेवाडी/ उपकेंद्र/स्थापना/धाराशिव/२२४८-५०/२४, दिनांक ०७.०६.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

मौजे नागेवाडी, ता.भुम, जि.धाराशिव येथील परिसरातील नागरीकांना आरोग्यविषयक सुविधा 
पुरविण्याच्या अनुषंगाने नवीन आरोग्य उपकेंद्र मंजूर करणे आव्यक असल्याने सदर ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्र 
मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

मौजे नागेवाडी, ता.भुम, जि.धाराशिव येथे नवीन आरोग्य उपकेंद्र मंजूर करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०८०७१७०९५४४११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH AND 
KAV | TA FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c0329431446a 
e8333ab89578925b2d77d3806165dbd487, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
p RA D | Pp Pp | S F serialNumber=AEEF37624AA6E5EA1AAA99D2 
44C6C2A5F135097E5C07486A35D423835B4E 


C728, cn=KAVITA PRADIP PISE 
Date: 2024.08.09 14:32:30 +05'30' 


(कवितापिसे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र(लेखा व लेखापरीक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, धाराशिव. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धाराशिव. 
९. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


